सद्भावना दिनानिमित्ताने सद्भावना 
दिवस प्रतिज्ञा घेणे व स्व. राजीव गांधी 
यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस 
पुष्पहार अपर्ण करण्याचा कार्यक्रम. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. जपुती २०२२/प्र.क्र.१४८/कार्या.२९, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक -१७ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा- 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.जपुती २०२१/प्र.क्र.११२/कार्या.२९, 
दि.३१.१२.२०२१. 

२) युवा कल्याण आणि क्रिडा मंत्रालय, भारत सरकार जे-१७०११/४४९/२१ 
२०२२-एनपीवायओडी, दि.१२.०८.२०२२ चे पत्र. 


परिपत्रक- 

संदर्भाकित अनु.क्र.१ येथील दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२१ च्या शासन परिपत्रकान्वये दिनांक 
२० ऑगस्ट, २०२२ रोजी सद्धावना दिवस प्रतिज्ञा घेणे व स्व.राजीव गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त 
त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला 
आहे. 


2. तथापि, युवा कल्याण आणि क्रिडा मंत्रालय, भारत सरकार यांनी अ.क्र.२ येथील दिनांक 
१२.०८.२०२२ च्या पत्रान्वये दिनांक २० ऑगस्ट, २०२२ ऐवजी दिनांक १८ ऑगस्ट,२०२२ रोजी 
सद्भावना दिवस प्रतिज्ञा घेणे व स्व.राजीव गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण 
करण्याचा कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत सूचित केले आहे. (प्रत सोबत जोडली आहे.) 


३. यास्तव, युवा कल्याण आणि क्रिडा मंत्रालय, भारत सरकार यांनी दिनांक १२.०८.२०२२ च्या 
पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांच्या संदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही करावी व सद्भावना दिवस प्रतिज्ञा घेणे 
व स्व.राजीव गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करण्याचा कार्यक्रम वेळेत 
घेण्यात यावा, असे याद्वारे सूचित करण्यात येत आहे. 


४. राज्यातील कोरोना विषाणूच्या प्रसार रोखण्याबाबत आवश्‍यक ती खबरदारी घेण्याच्या 
अनुषंगाने कमीत कमी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत योग्य सामाजिक अंतर ठेवून व 
तोंडाला मास्क लावून त्याचप्रमाणे वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या सूचनांचे पाळन करुन 
कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जपुती २०२२/प्र.क्र.१४८/कार्या.२९ 


दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक २०२२०८१७१७२९३३५१०७ असा 
आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


SUNIL J 
TUMRAM 
(सु. ज. तुमराम) 
कार्यासन अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव/सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, (प्र.सु.र.व.का.) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

७. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, 
सदरची बाब आपल्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालयाच्या 
निदर्शनास आणावी व त्यानुसार सदरचा कार्यक्रम साजरा करण्याच्या सूचना देण्यात 
याव्यात. 

८. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

९. सर्व विभागीय आयुक्त/सर्व जिल्हाधिकारी/सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी/आयुक्‍्त, सर्व महानगरपालिका यांना विनंती करण्यात येते की, सदरची बाब 
आपल्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालयाच्या निदर्शनास 
आणावी व त्यानुसार सदरचा कार्यक्रम साजरा करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

१०. निवासी आयुक्त महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली. 
११. निवड नस्ती (कार्या.२९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


सद्धावना दिवस प्रतिज्ञा 
“मी अशी प्रतिज्ञा करतो/ करते की, मी जात, 


वंश, धर्म, प्रदेश किंवा भाषा विषयक भेद न 
करता सर्व भारतीय जनतेचे भावनिक ऐक्य 
आणि सामंजस्य यासाठी काम करीन. मी 
आणखी अशी प्रतिज्ञा करतो/करते की, 
आमच्यामधीळ सर्व प्रकारचे मतभेद मी 
हिंसाचाराचा अवलंब न करता विचार 
विनिमय करुन व संविधानिक मार्गाने 
सोडवीन.” 


KKKKKKKKKK 


F. No. J-17011/449/2022-NPYAD 
Government of India 
Ministry of Youth Affairs and Sports 
Department of Youth Affairs 


Shastri Bhawan, New Delhi-1, 
Dated the 12th August, 2022 


OFFICE MEMORANDUM 
Subject: Observance of ‘Sadbhavana Diwas’ on 20th August, 2022 - reg. 


The birth anniversary of former Prime Minister Late Shri Rajiv Gandhi is 
observed as ‘Sadbhavana Diwas’ on 20th August every year. The theme of 
Sadbhavana is to promote National Integration and Communal Harmony among 
people of all religions, languages and regions. The idea behind observance of 
‘Sadbhavana Diwas’ is to eschew violence and to promote goodwill among the people. 


2. This year, the 20% August is falling on a Saturday which is a closed holiday 
for Central Government Offices and 19० August, 2022 too is a Gazetted holiday on 
account of Janamashtami festival. Therefore, in partial modification to the O.M. of 
even No. dated 11th August 2022, this year, the sadbhavana Pledge taking ceremony 
may be observed on 18th August, 2022. 


3. All Ministry /Department/Ogranisations are, therefore, requested to organize 
an appropriate function wherein all employees be associated and “Sadbhavana 
Pledge” be administered. The text of the pledge is enclosed. 


(Pankaj Dhamija) 


Under Secretary to the Govt. of India 
@ 011 -23384072 


Encl.: Text of Sadbhavana Pledge 


To 
All Union Ministries/Departments and State/UT Governments 


सद्भावना दिवस प्रतिज्ञा 


मैं प्रतिज्ञा करता/करती हँ कि में जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र, धर्म 
अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक 
एकता और सदभावना के ल्रिए कार्य करूंगा/करुंगी। मैं पुनः प्रतिज्ञा 
करता/करती हूँ कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद 
बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाउंगा/सुलझाउंगी| 


SADBHAVANA DAY PLEDGE. 


I take this solemn pledge that I will work for the 
emotional oneness and harmony of all the people of 
India regardless of caste, region, religion or 
language. I further pledge that I shall resolve all 
differences among us through dialogue and 
constitutional means without resorting to violence. 


